अ.भा.से.(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, 
२००७ प्रमाणे भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिकाऱ्यांनी सन २०१६-२०१७ साठी करुन 
घ्यावयाच्या वैद्यकीय चाचण्या. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक आयपीएस-३०१७/प्र.क्र.३२/पोल-१ 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ३ फेब्रुवारी, २०१७ 


वाचा :- समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक १८.०१.२०१७ 


शुध्दिपत्रक :- 


उपरोक्त शासन निर्णयातील प्रस्तावनेतील दुसऱ्या ओळीतील “या नियमांतील नियम ३ 
व त्यासोबतच्या नियम ४ अनुसार, दिनांक ३१.०३.२०१६ रोजी ४० वर्षे किंवा अधिक वय असलेल्या 
राज्यातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या 
नमुन्यात, प्रतिवर्षी करुन घेणे बंधनकारक असून, त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीच्या अहवालाचा सारांश, 
वार्षिक कार्यमुल्यांकन अहवालासोबत जोडणे आवश्‍यक आहे.” याच्याऐवजी “या नियमांतील नियम ३ 
व त्यासोबतच्या नमुना ४ नुसार, तसेच, गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्र क्र. १७०११/३/२००३- 
आयपीएस-॥, दिनांक २१.११.२००८ नुसार राज्यातील सर्व भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, प्रतिवर्षी करुन घेणे बंधनकारक असून, त्यांच्या 
वैद्यकीय तपासणीच्या अहवालाचा सारांश, वार्षिक कार्यमुल्यांकन अहवालासोबत जोडणे आवश्‍यक 
आहे.” असे वाचण्यात यावे. 
२. तसेच, शासन निर्णयाखालील परिच्छेद क्र. १ “अखिल भारतीय सेवा (कार्यमुल्यांकन 
अहवाल) नियम, २००७ मधील नियम, ३ व त्यासोबतच्या नमुना ४ अनुसार, दिनांक ३१.०३.२०१६ रोजी 
४० वर्षे किंवा अधिक वय असलेल्या भारतीय पोलीस सेवेतील सर्व अधिकाऱ्यांनी, त्यांच्या वैद्यकीय 
तपासण्या, सन २०१६-१७ या वर्षी सोबतच्या प्रपत्र “अ” प्रमाणे विभागनिहाय मान्यता दिलेल्या 
नामांकित खाजगी रुग्णालयातून करुन घेणे आवश्यक आहे” त्याऐवजी “अखिल भारतीय सेवा 
(कार्यमुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ मधील नियम, ३ व त्यासोबतच्या नमुना ४ अनुसार, तसेच, गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्र क्र. १७०११/३/२००३-आयपीएस-॥, दिनांक २१.११.२००८ नुसार 
भारतीय पोलीस सेवेतील सर्व अधिकाऱ्यांनी, त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या, सन २०१६-१७ या वर्षी 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः आयपीएस-३०१७/प्र.क्र.३२/पोल-१ 


सोबतच्या प्रपत्र “अ” प्रमाणे विभागनिहाय मान्यता दिलेल्या नामांकित खाजगी रुग्णालयातून करुन 
घेणे आवश्‍यक आहे” असे वाचण्यात यावे. 


३. तसेच, संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-अ मधील अ.क्र.५ औरंगाबाद विभाग 
समोरील हेगडेवार रुग्णालयासमोरील संपर्क अधिकारी व दूरध्वनी क्रमांक या रकान्यात “डॉ. अजय 
शिंदे, ॥॥०७.-९८२२१९४१४२३ Hos.- ०२४०-६६०११५७ Email |ID-mgmmcri@gmail.com” असे नमूद 
करण्यात आले आहे. त्याऐवजी सदर रकान्यात “श्री. दौलत लोखंडे, रुग्णालय प्रशासक, Mob.- 
९८२२५६१४५३ ।-०5.-०२४०-२३३११९५” असे वाचण्यात यावे. 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१७०१२४१६४७४५६२२९ 
असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Tushar 


T US h alr Vasantrao Mahajan 


DN: CN = Tushar Vasantrao 
Mahajan, C = IN, S = 


Vasantrao मडकी O= Government 


1 Maharashtra, OU = Home 


M ah aj an ae 12:13:41 


(तुषार महाजन) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
५. महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील सर्व अधिकारी (पोमसं यांचे मार्फत) 
६. प्रपत्र-अ मधील सर्व खाजगी रुग्णालये 
७. वित्त विभाग (सेवा-५,मंत्रालय,मुंबई. 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


